२ 


वार्षिक योजना सन २०२१-२२ प्रचार, प्रसिध्दी 
व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाठशीर्षांतर्गत 
अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.५३/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७.०२.२०२२ 


१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 

२) शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२०/प्र.क्र.५३/फ-११, दि. २९.०६.२०२१. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/असं/ प्र.क्र.०९/२०२१-२२/१७०,दि. ६.८.२०२१. 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/असं/ प्र.क्र.०८/२०२१-२२/२६४,दि. ३०.०९.२०२१. 

६) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 

७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( सामाजिक वनीकरण), पुणे यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/योजना/चा.बा./१०९०/ 
२०२१-२२, दि. १४.१०.२०२१. 

८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 

नबाप्र/ प्र.क्र.४०/३२२/२१-२२,दि. ९.११.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेसाठी सन २०२१-२२ करिता खालीलप्रमाणे नियतव्यय 
अर्थसंकल्पित करण्यात आळेला आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. | योजनेचे नांव सविस्तर शिर्ष | अर्थसंकल्पित ६०% निर्बंधाच्या 
क्र. निधी अनुषंगाने निधी 
ष्‌ प्रचार, प्रसिध्दी व २६-जाहिरात २१००.०० ३५०.०० 
प्रशिक्षण व प्रसिध्दी 
(२४०६८५८९) ५०-इतर खर्च ९००.०० १५०.०० 
एकूण ३०००.०० ५००.०० 


सदर योजनेंतर्गत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांनी संदर्भ क्र. ७ च्या पत्रान्वये सदर 


योजनेंतर्गत ६० % मर्यादेच्या अनुषंगाने रु. १८५.०० लक्ष रकमेचा सुधारित चाळू बाब प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 


सदर प्रस्तावास शासन मंजूरी प्रदान करुन अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ८ च्या पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. 


Be 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेंतर्गत दि. 30.0§.2029 च्या शासन निर्णयान्वये 


सन २०१९-२० मध्ये करण्यात आलेल्या कामांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी २६ जाहिरात व प्रसिध्दी 
उद्दिष्टांतर्गत रु. 394.00 लक्ष निधी वितरीत करण्यात SSH आहे. सन 2029-22 या आर्थिक वर्षात प्रचार, प्रसिध्दी 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.५३/फ-११ 


व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रू.२१००.०० लक्ष नियतव्ययामधून 
रू. ३५.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागास विनंती करण्यात आली असता, वित्त विभागाने २६-जाहिरात व 
प्रसिध्दी व ५७०-इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली वितरीत तरतूदीपैकी शिल्लक असलेल्या निधीतून खर्च करावा असे अभिप्राय 
दिले आहेत. त्यानुसार निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे निधी वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. | योजनेचे नावा । सविस्तर शिर्ष | सन २०२१-२२ ६०% शासन निर्णय निधी 
क्र. करिता निर्बंधाच्या दि. वितरणास 
अर्थसंकल्पित | अनुषंगाने | ३०.०६.२०२१ | मान्यता 
निधी निधी रोजी वितरीत 
निधी 
i प्रचार, प्रसिध्दी व| २६-जाहिरात २१००.०० ३५०.०० ३१५.०० ३५.०० 
प्रशिक्षण व प्रसिध्दी 
(२४०६८५८९) ५०-इतर खर्च 200,00 440,00 | 0.00 | .00 १५०.०० 
एकूण 3000,00 ५००.०० 394.00 424.00 


२. Wax निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे 
राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि 
ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि 
अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. सदर 
योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित 
करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२१-२२ मध्ये सदर योजनेंतर्गत वितरीत 
केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 

४. Wax निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

५. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील 
शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांच्यामार्फत 
व्हावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.५३/फ-११ 


६. सदर योजनेअंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखात्रीर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र.सी-७, 

२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) ०१ वनीकरण, 

००३ शिक्षण व प्रशिक्षण (००)(०३) 

(00)(03) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५२/व्यय-१०, दि.९.२.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१७१२३५२८८६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAVIKIRAN SABAJI 


GOVEKAR 


(रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२ 

qo. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

११. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. उप सचिव/अवर सचिव (सर्व, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


